RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 

सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठे २८ किंमत रुपये : १४.०० 

प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

पोलीस आयुक्तालय मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

१. पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ- १ यांचेकडील पत्र क्रमांक पो.उप आयुक्त / परि -०१ / गोपनीय / CRPC - 144 / २७८६ . 
दिनांक २३ मे २०२२ . 

२. पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - २ यांचेडील पत्र क्रमांक पोउआ परि -२ / CRPC - 144 / ३६८६ / २०२२ , दिनांक २३ मे 

२०२२ . 

३. पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - ३ यांचेडील पत्र क्रमांक पोउआ परि - ३ विरार / CRPC - 144 / १८१७ / २०२२ , 
दिनांक २३ मे २०२२ . 

४. फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) प्रमाणे . 

मनाई आदेश 

क्रमांक सु.शा. / ड्रोन / मनाई आदेश / २०२२-७११.– ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दहशतवादी व 
समाज विघातक कृत्य करणाऱ्या घटकांकडून Drone , Para Gliders Remote Controlled Micro light Aircraft च्या 
सहायाने हल्ला करून मानवी जिवीतास , आरोग्यास , संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही ; 

ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मर्मस्थळे व संवेदनशिल व संरक्षित ठिकाणांचे दहशतवादी व समाज 
विघातक कृत्य करणाऱ्या घटकांकडून Drone , Para Gliders , Remote Controlled Micro light Aircraft , arial 
missiles इ . च्या सहाय्याने निरीक्षण व रेकी करून घातपाती कारवाई करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही ; 

ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणे तथा संरक्षणाच्या अनुषंगाने 
अशा प्रकारच्या Drone , Para Gliders , Remote Controlled Micro light Aircraft , arial missiles यांचेवर नियमन 
व नियंत्रण करण्यासाठी प्रतिबंधकात्मक निर्बंध घालणे गरजेचे आहे . 

त्याअर्थी , मी विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई विरार आयुक्तालय विशेष प्राधिकृत कार्यकारी 
दंडाधिकारी म्हणुन फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून मिरा - भाईंदर - वसई 
विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात “ Drone , Para Gliders , Remote Controlled Micro light Aircraft , arial 

( १ ) 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ 


वर्ष ८ , अंक २३ ] 


वाचले : 


२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ - १५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
missiles ” ज्यामुळे मानवी जिवीतास , आरोग्यास , संरक्षणास बाधा निर्माण करण्याची तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करण्याची शक्यता 
आहे अशा “ Drone , Para Gliders , Remote Controlled Micro light Aircraft , arial missiles ” चा वापर यावर 
मनाई करीत आहे . मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीसांकडून करण्यात येणाऱ्या हवाई सर्वेक्षणास व मा . पोलीस आयुक्त यांचेकडून विशेष 
परवानगीने करण्यात येणाऱ्या वापरास सदर मनाई आदेशातील तरतुदी लागू असणार नाहीत . 

जो कोणी सदर मनाई आदेशाचा भंग करेल तो इसम भा.दं.वि.स. कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र ठरेल . महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चे कलम १६३ प्रमाणे सदरचा आदेश सार्वजनिक जागी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . तसेच मिरा - भाईंदर , वसई - विरार आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये 
सदर आदेशाच्या प्रती स्थानिक वृतपत्रातून प्रसिद्ध करावा . सदर मनाई आदेशाने प्रभावीत होणाऱ्या व्यक्तींना स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने 
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २ ) अन्वये सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती 
प्रसारमाध्यमे , संबंधित पोलीस स्टेशन , सहा . पोलीस आयुक्त तसेच परिमंडळीय पोलीस उप आयुक्त यांचे कार्यालयातील नोटीस बोर्डवर 
नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

सदर आदेशाचा कालावधी हा दिनांक २५ मे २०२२ रोजी ००-०१ पासून ते दिनांक २२ जुलै २०२२ रोजी २४-०० वाजेपावेतो लागु राहील . 
सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २४ मे २०२२ रोजी दिलेला आहे . 

मिरा - भाईंदर , वसई - विरार . 

विजयकांत सागर , 
पोलीस उप आयुक्त , ( मुख्यालय ) 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार . 


३ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ - १५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 
Order 

No. CP / RLY / MUMBAI / PROHIBIT ACTS / 2022-10.- Whereas , I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . 
I Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai in exercise of the power conferred 
upon me under sub section ( 1 ) , ( 2 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act 
XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00-01 hours of 24th May 2022 to 24-00 hrs . of 7th June 2022 . 

1. ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
( violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

( b ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof . 

( e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music . 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other object or 
thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the state . 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 32 feet . 

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period herein above mentioned . 
( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as publishing 
through media . 

Given under my hand and Seal this 20th May , 2022 . 

QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 
Railways , Mumbai . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर यांजकडून 
प्रतिबंधात्मक आदेश 

क्रमांक वि.शा. / सुरक्षा शाखा / मनाई आदेश / ०४ / २०२२ – देशातील विविध ठिकाणी अतिरेकी / दहशतवादी , असामाजिक घटक यांनी 
रिमोटद्वारे नियंत्रीत होणाऱ्या ड्रोन अथवा हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे हल्ले केल्याच्या घटना घडल्या आहेत . प्राप्त परिस्थितीमध्ये ठाणे शहर पोलीस 
आयुक्तांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या भागात अतिरेकी / दहशतवादी असामाजिक घटक हे पॅरा - ग्लाइडर्स , रिमोटद्वारे कंट्रोल होणाऱ्या ड्रोन अथवा 
मायक्रो लाईट एअरक्राफ्टचा वापर करून हल्ला करू शकतात . 

२. ज्याअर्थी ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . त्यामुळे मानवी 
जीवनाच्या सुरक्षिततेला व सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो . 

३. ज्याअर्थी ड्रोनद्वारे , हवाई क्षेपणास्त्राद्वारे , पॅराग्लायडरद्वारे किंवा रिमोट नियंत्रित मानव विरहीत विमानाद्वारे हल्ला रोखण्यासाठी ठाणे 
शहर , पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत दहशतवादी / असामाजिक घटकांच्या कारवायांवर आळा घालणे आवश्यक आहे . तसेच ठाणे शहरात हे प्रकार 
रोखण्यासाठी तातडीने कारवाई करणे आवश्यक असल्याबाबत माझी खात्री झाली आहे . 

विशेष शाखा , 

४ . 

त्याअर्थी मी , डॉ . सुधाकर पठारे , पोलीस उप आयुक्त , ठाणे शहर , आम्हांस पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांनी त्यांना , 
शासनाच्या दिनांक १ एप्रिल १ ९ ७४ चे अधिसूचनेद्वारे ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे कार्यक्षेत्रात फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४४ ( १ ) ( ३ ) 
अन्वये विशेष प्राधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान करण्यात आलेले अधिकार त्यांनी , त्यांचे कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP / SB / 
ORDERS / 87 / 2022 dated 7th April 2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून पोलीस आयुक्तालयातील सर्व 
पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत रिमोटद्वारे कंट्रोल होणारे ड्रोन , नियंत्रित हवाई क्षेपणास्त्र , पॅराग्लायडर्स किंवा मायको लाईट एअरक्राफ्ट यांच्या उड्डाण 
क्रियाकलापांना सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्व परवानगी शिवाय ठाणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक २४ मे २०२२ पासून ते दिनांक २२ 
जुलै २०२२ रोजी मध्यरात्री पर्यंत ६० दिवसांच्या कालावधीमध्ये बंदी करीत आहे . परंतु रिमोट कंट्रोल मायको लाईट एअरक्राफ्ट ड्रोनद्वारे हवाई 
निगराणी करण्यास ठाणे शहर पोलीसांना परवानगी राहिल . 

५ . 

सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम १८८ प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहिल . 

६ . 

संबंधितांना आदेशापुर्वी स्वतंत्र नोटीस बजावणे शक्य नसल्याने , फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( २ ) अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात आलेला आहे . याबाबतची माहिती प्रसारमाध्यमे , पोलीस स्टेशन , सहा . पोलीस आयुक्त 
तसेच परिमंडळीय पो . उप . आयुक्त कार्यालय यांचे नोटीस बोर्डावर नागरीकांचे सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे . 

७ . 

सदरचा आदेश हा माझ्या सही शिक्यानिशी आज दिनांक २३ मे २०२२ रोजी दिलेला आहे . 

डॉ . सुधाकर पठारे , 
पोलीस उप आयुक्त , 

ठाणे शहर . 

विशेष शाखा , ठाणे शहर ... 


x 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक विशा / मनाई आदेश / १३७ / २०२२ . – ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
इत्यादीकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता 
आहे . तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत . त्याचप्रमाणे दिनांक ३१ मे २०२२ रोजी पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर जयंती व दिनांक ६ जून 
२०२२ रोजी शिवराज्याभिषेक सोहळा असे सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . 

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधीत 
राखण्याकामी प्रतिबंधक आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , मी , डॉ . सुधाकर पठारे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर , आम्हास पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांना महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक क्रमांक CP / SB / 
ORDERS / 87 / 2022 , dated 7th April 2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय 
परिसरात जिवीत व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे . 

वाहून 

( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर 
नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( ३ ) कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ आणि द्रव बाळगणे , बरोबर नेणे . 

( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 

( ५ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे / प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे / प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

( ६ ) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात येईल किंवा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी 
भाषणे , हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्ये . 

66 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . “ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे , किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार 

" " 

कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे . 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 

( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 

( २ ) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 

( ३ ) सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 

( ४ ) सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 

( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 

( ६ ) सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक २५ मे २०२२ रोजी ००.०१ वाजेपासून दिनांक ८ जून २०२२ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . वरील मनाई 
आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 

ठाणे शहर , 

डॉ . सुधाकर पठारे , 
पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , ठाणे शहर . 

दिनांक २३ मे २०२२ . 


६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 
अंतिम आदेश 

क्रमांक जिउनिर / प्रशासन / अवसायन / कोकण पर्यटन वाहतूक सेवा / अंतिम आदेश / ३२२ / सन २०२२. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० कलम १०२ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून , मी , डॉ . सोपान शिंदे , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
रत्नागिरी , कोकण पर्यटन वाहतूक सेवा सहकारी संस्था मर्या . , मारुती आळी , ता . जि . रत्नागिरी या संस्थेचे व्यवहार गुंडाळून समापन करणे 
बाबतचा या कार्यालयाचा दिनांक ४ मार्च २०२२ रोजीचा अंतरिम आदेश कायम करीत आहे . 

" 

, 

उक्त संस्थेने ज्या मालमत्तेवर , वस्तुंवर व दावायोग्य हक्कांवर उक्त संस्थेचे अधिकार असतील किंवा आहे असे आढळून येईल ती 
मालमत्ता , वस्तू , कागदपत्रे तसेच संस्थेच्या व्यवहारातील पुस्तके , कागदपत्रे , दस्तऐवज यांचा ताबा व नियंत्रण व इतर व्यवस्था अधिकार अंतरिम 
आदेश दिनांक ४ मार्च २०२२ अन्वये नियुक्त अवसायक यांच्याकडे स्वाधिन करावयाचा आहे . 

अवसायकाने सदरचा ताबा त्वरीत घेऊन , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० , नियम १ ९ ६१ आणि मुख्यालयाची वेळोवेळीची 
परीपत्रके यानुसार अवसायनाचे कामकाज समाप्त करून , अहवाल वेळोवेळी सादर करावयाचा आहे . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी व मुद्रा नोंद करून आज दिनांक १३ एप्रिल २०२२ रोजी निर्गमित केला आहे . 

डॉ . सोपान शिंदे , 

रत्नागिरी . 

जिल्हा उप निबंधक , 

सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक 

कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
अंतिम आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / शाखा - क / अंतिम आदेश / कलम १०२ / सन २०२२ . – श्री दत्त मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या , मु . कोटनाका , पो . ता . उरण , 
जि . रायगड या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळणेचा मध्यंतरीय आदेश हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून कायम करीत आहे . 

अवसायक म्हणून श्रीमती अश्विनी मोरे , लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रायगड अलिबाग यांची नियुक्ती करीत आहे . 
हा आदेश माझ्या सहीशिक्क्यानिशी दिला आहे . 

निलेश शिंदे , 
सहायक निबंधक , 

रायगड- अलिबाग , 

दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रायगड अलिबाग . 

जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अंतिम आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / शाखा - क / अंतिम आदेश / कलम १०२ / सन २०२२. - गौळमाळ दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या . , मु . गौळमाळ , पो . पाच्छापूर , 
ता . सुधागड , जि . रायगड या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळणेचा मध्यंतरीय आदेश हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून कायम करीत आहे . 
श्रीमती अश्विनी मोरे , लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रायगड- अलिबाग यांची नियुक्ती करीत आहे . 

अवसायक म्हणून 
हा आदेश माझ्या सहीशिक्क्यानिशी दिला आहे . 

निलेश शिंदे , 
सहायक निबंधक , 

रायगड- अलिबाग , 

दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रायगड - अलिबाग . 

जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी , रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अंतिम आदेश 

क्रमांक जिदुविअ / शाखा- क / अंतिम आदेश / कलम १०२ / सन २०२२. - एकलव्य भूजल मच्छिमार सहकारी संस्था मर्या . , मु . भिलवले , 
पो . वावंढळ , ता . खालापूर , जि . रायगड या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळणेचा मध्यंतरीय आदेश हा आदेश निर्गमित झाल्याचे तारखेपासून कायम करीत 
आहे . 

अवसायक म्हणून श्रीमती अश्विनी मोरे , लेखापरिक्षक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रायगड अलिबाग यांची नियुक्ती करीत आहे . 

, 

हा आदेश माझ्या सहीशिक्क्यानिशी दिला आहे . 

निलेश शिंदे , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , रायगड - अलिबाग . 


रायगड अलिबाग , 

- 

दिनांक ३१ मार्च २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ - १५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
उप विभागीय अधिकारी , अलिबाग , उप विभाग , अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये . 

क्रमांक भूसंपादन / कात -२ / धेरंड / एस.आर .८४ / २०२१ . – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , 
दिनांक ११ सप्टेंबर २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे . ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेडओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा 
अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमिसंपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी , समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , रायगड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) मौजे धेरंड , 
ता . अलिबाग येथील खारनई खाडीवर माणकुले -धेरंड दरम्यान मोठ्या पुलाकरिता जोडरस्ता या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त " सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) 
च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

66 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत . ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे . तसेच शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ , दिनांक १७ मे २०२२ ( असाधारण क्रमांक ९ १ ) अन्वये भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ च्या कलम १० क द्वारे महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेमार्फत लोकहितास्तव 
उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - दोन च्या आणि प्रकरण- तीन च्या तरतूदी लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सूट देण्यात आलेली आहे ; ( सामाजिक 
परिणाम निर्धारण अभ्यास ) 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

नमूद करून 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे हेतुपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

66 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे . ) 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांचेकडील आदेश क्रमांक साशा / भूसं -६ / मौजे धेरंड / २०२१ , दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये 
उपविभागीय अधिकारी अलिबाग , उप विभाग अलिबाग , ता . अलिबाग , जि . रायगड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

९ 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नाव मौजे धेरंड , 

जि . रायगड 

आवश्यक जमिनीचे आदमासे क्षेत्र 
( हे . आर ) 
( ३ ) 

०-२३-५० 

०-४१-२५ 

०-५३-६० 

०-४५-४० 

०-३७-६० 

०-०९ -४० 

०-२२-५० 

२-३३-०० 


भाग एक ( को . वि.पु. ) – २ 


अ . क्र . 

( १ ) 

१ 

२ 

३ 


४ 


30 


५ 


w 


७ 


vo 


१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 


२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 


स.नं. / हि.नं. / गट नंबर 

( २ ) 

२/१ 

२/२ 

२ / ३ / अ 

२ / ३ / ब 

२/४ 

४/१ 

४/२ 

४/३ 

४/४ 

४ / ५ / अ 

४ / ५ / ब 

४/६ 

५/२ 

५ / ३ / अ / १ 

५ / ३ / अ / २ 

५ / ३ / ब 

१५/१ 

१५/२ 

१५/३ 

१५/४ 

१६/१ 

१६/२ 

१६/३ 

१८/१ 

१८/२ 

१८ / ३ / अ 

१८ / ३ / ब 

१ ९ / १ 

१ ९ / २ 

१ ९ / ३ 

१ ९ / ४ 

एकूण क्षेत्र 


ता . अलिबाग , 


१० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

- 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव . – अलिबाग तालुक्यातील खारनई खाडीवर माणकुले - धेरंड दरम्यान मोठ्या पुलाकरीता जोडरस्ता . 

- 

- 

प्रकल्पकार्याचे वर्णन . – पेझारी शहापूर धेरंड माणकुले रस्ता , रस्ते विकास योजना सन २००१ - २१ मध्ये समाविष्ट असून , 
- राज्यमार्ग 
दर्जाचा आहे . या योजनेतील रस्त्याचा दर्जा राज्यमार्ग क्रमांक ९ ० असा असून त्याची एकूण लांबी ६.०० कि.मी. इतकी आहे . अलिबाग 
तालुक्यातील खारनई खाडीवर माणकुले - धेरंड गावादरम्यान पुलाचे पोहोचमार्गाचे बांधकाम जागेअभावी करणे शक्य झाले नाही . त्यामुळे पुलाच्या 
पोहोच रस्त्यासाठी आवश्यक जमिनीचे भूसंपादन होणे अत्यंत गरजेचे आहे . 

- 

समाजाला मिळणारे लाभ . रेवस , माणकुले व परिसरातील ग्रामस्थांना पेझारीकडे जाण्यासाठी कार्लेखिंडीमार्ग जाणेसाठी १३ कि.मी. 
इतके अंतर पार करून जावे लागते . जर पुलासाठी पोहोच रस्त्याचे बांधकाम झाल्यास हे अंतर ६ किं.मी. इतके कमी होईल . सध्या मांडवा जेट्टी 
वरून मुंबईला जाणे सोयीस्कर झाल्याने शहापूर , मोठे शहापूर , पेझारी , पोयनाड व त्या परिसरातील नागरीकांना रेवस मार्गे जाणेसाठी कार्लेखिंडीतून 
२० कि.मी. इतके अंतर जावे लागते . पण पुलासाठी पोहोच रस्त्याचे काम झाल्यास हे अंतर १० किमी इतके कमी होऊ शकते . त्यामुळे अलिबाग 
तालुक्यातील एका टोकावर असलेल्या लोकांसाठी शैक्षणिक , वैद्यकीय सुविधा व पायाभूत सुविधा प्राप्त करणे सहज सुलभ होणार आहे . 

अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

निरंक 

अनुसूची- चार 

- 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . - अलिबाग तालुक्यातील एका टोकावर असलेल्या लोकांसाठी शैक्षणिक , वैद्यकीय सुविधा 
प्राप्त करणे सहज सुलभ होणार आहे . तसेच सदरच्या जोडरस्त्यामुळे शहापूर , मोठे शहापूर , पेझारी , पोयनाड व त्या परिसरातील नागरिकांचे 
प्रवासाचे अंतर कमी होवून त्याचा लाभ होणार आहे . त्यामुळे महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , दिनांक १७ मे २०२२ 
( असाधारण क्रमांक ९ १ ) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासातून प्रस्तुत प्रकल्पास सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 
निरंक 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 

टिप . – उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी अलिबाग , उप विभाग अलिबाग यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

- 

प्रशांत ढगे , 

अलिबाग , 

उप विभागीय अधिकारी , अलिबाग , 

दिनांक २६ मे २०२२ . 

उप विभाग अलिबाग . 


११ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 
उपविभागीय अधिकारी अलिबाग , उप विभाग अलिबाग , यांजकडून 

अधिसूचना 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये . 

66 

क्रमांक भूसंपादन / कात - २ / शहापूर / एस . आर . ८५ / २०२१. – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / 
अ २ , दिनांक ११ सप्टेंबर , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 
की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूमीसंपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी , 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , रायगड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) मौजे धेरंड , 
ता . अलिबाग येथील खारनई खाडीवर माणकुले - धेरंड दरम्यान मोठ्या पुलाकरीता जोडरस्ता या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) 
च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

66 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत ; ) 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चारमध्ये दिलेला आहे . तसेच शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ , दिनांक १७ मे २०२२ ( असाधारण क्र . ९ १ ) अन्वये भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ च्या कलम १० क द्वारे महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेमार्फत लोक हितास्तव 
उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन च्या आणि प्रकरण तीन च्या तरतूदी लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सूट देण्यात आलेली आहे . ( सामाजिक 
परिणाम निर्धारण अभ्यास . ) 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकान्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे हेतुपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

66 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांचेकडील आदेश क्र . साशा / भूसं -६ / मौजे धेरंड / २०२१ , दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये उपविभागीय 
अधिकारी अलिबाग , उप विभाग अलिबाग , ता . अलिबाग , जि . रायगड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – २ अ 


१२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नाव शहापूर , 

जि . रायगड 

अ . क्र . 

स.नं. / हि.नं. / गट नंबर 

आवश्यक जमिनीचे आदमासे क्षेत्र 

( हे . आर ) 
( ३ ) 

( १ ) 

( २ ) 
७६/१ 

१ 

२ 

७६ / २ / अ / १ 

७६ / २ / अ / २ 

७६ / २ ब / १ 

७६ / २ ब / २ 

०-३० - ९ ० 

७६ / २ ब / ३ 

७ 

७६/३ 

एकूण क्षेत्र 

०-३० - ९ ० 

अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव .. अलिबाग तालुक्यातील खारनई खाडीवर माणकुले - धेरंड दरम्यान मोठ्या पुलाकरीता जोडरस्ता . 

प्रकल्पकार्याचे वर्णन . - पेझारी शहापूर धेरंड माणकुले रस्ता , रस्ते विकास योजना सन २००१ - २१ मध्ये समाविष्ट असून , राज्यमार्ग 
दर्जाचा आहे . या योजनेतील रस्त्याचा दर्जा राज्यमार्ग क्र . ९ ० असा असून त्याची एकूण लांबी ६.०० कि.मी. इतकी आहे . अलिबाग तालुक्यातील 
खारनई खाडीवर माणकुले - धेरंड गावादरम्यान पुलाचे पोहोचमार्गाचे बांधकाम जागेअभावी करणे शक्य झाले नाही . त्यामुळे पुलाच्या पोहोच 
रस्त्यासाठी आवश्यक जमिनीचे भूसंपादन होणे अत्यंत गरजेचे आहे . 

- 

समाजाला मिळणारे लाभ . - रेवस , माणकुले व परिसरातील ग्रामस्थांना पेझारीकडे जाण्यासाठी कार्लेखिंडीमार्ग जाणेसाठी १३ कि.मी. 
इतके अंतर पार करून जावे लागते . जर पुलासाठी पोहोच रस्त्याचे बांधकाम झाल्यास हे अंतर ६ कि.मी. इतके कमी होईल . सध्या मांडवा जेट्टी 
वरून मुंबईला जाणे सोयीस्कर झाल्याने शहापूर , मोठे शहापूर , पेझारी , पोयनाड व त्या परिसरातील नागरीकांना रेवस मार्गे जोणेसाठी कार्लेखिंडीतून 
२० कि.मी. इतके अंतर जावे लागते . पण पुलासाठी पोहोच रस्त्याचे काम झाल्यास हे अंतर १० किमी इतके कमी होऊ शकते . त्यामुळे अलिबाग 
तालुक्यातील एका टोकावर असलेल्या लोकांसाठी शैक्षणिक , वैद्यकीय सुविधा व पायाभूत सुविधा प्राप्त करणे सहज सुलभ होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

निरंक 
अनुसूची- चार 

- 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . - अलिबाग तालुक्यातील एका टोकावर असलेल्या लोकांसाठी शैक्षणिक , वैद्यकीय सुविधा 
प्राप्त करणे सहज सुलभ होणार आहे . तसेच सदरच्या जोडरस्त्यामुळे शहापूर , मोठे शहापूर , पेझारी , पोयनाड व त्या परिसरातील नागरिकांचे 
प्रवासाचे अंतर कमी होऊन त्याचा लाभ होणार आहे . त्यामुळे महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ दिनांक १७ मे २०२२ 
( असाधारण क्र . ९ १ ) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासातून प्रस्तूत प्रकल्पास सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 
निरंक 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

टिप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी , अलिबाग , उप विभाग , अलिबाग यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल . 

- 

प्रशांत ढगे , 

अलिबाग , 

उप विभागीय अधिकारी अलिबाग , 

दिनांक २६ मे २०२२ . 

उप विभाग अलिबाग . 


or r m x g w 


३ 


४ 


५ 


६ 


ता . अलिबाग , 


१३ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 
उप विभागीय अधिकारी अलिबाग , उपविभाग अलिबाग , यांजकडून 

अधिसूचना 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये . 

66 

क्रमांक भूसंपादन / कात -२ / नारंगीखार / एस . आर .८६ / २०२१. – ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / 
अ २ , दिनांक ११ सप्टेंबर , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 
की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखादया जिल्ह्यातील १०,००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता भूमीसंपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी , 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , रायगड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) मौजे धेरंड , 
ता . अलिबाग येथील खारनई खाडीवर माणकुले - धेरंड दरम्यान मोठ्या पुलाकरीता जोडरस्ता या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) 
च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
; 

66 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . तसेच शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ , दिनांक १७ मे २०२२ ( असाधारण क्र . ९ १ ) अन्वये भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ च्या कलम १० क द्वारे महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचे मार्फत लोक 
हितास्तव उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन च्या आणि प्रकरण तीन च्या तरतुदी लागू करण्यापासून उक्त प्रकल्पाला सूट देण्यात आलेली आहे . 
( सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास . ) 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनाकांपासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमीनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे हेतुपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

66 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

, 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांचेकडील आदेश क्र . साशा / भूसं -६ / मौजे धेरंड / २०२१ , दिनांक ६ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये 
उप विभागीय अधिकारी अलिबाग , उपविभाग अलिबाग , ता . अलिबाग , जि . रायगड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


१४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नाव मौजे नारंगीखार , 

ता . अलिबाग , 

जि . रायगड 

स.नं. / हि.नं . / गट नंबर 

आवश्यक जमिनीचे आदमासे क्षेत्र 
( हे . आर . ) 

( २ ) 

( ३ ) 

४८ 

०.०५.८० 

४ ९ / १ 

४ ९ / २ 

०.२४.४० 

४ ९ / ३ 

५ ९ / १ / अ 

५ ९ / १ / ब 

५ ९ / २ 

५ ९ / ३ 

०.७२.४० 

५ ९ / ४ / अ 

५ ९ / ४ / ब 

६१ / १ / अ 

६१ / १ / ब 

६१/२ 

६१ / ३ / अ 

०.००.५० 

६१ / ३ / ब 

६१/४ 

६२ 

०.२८.३० 

६४ 

०.०१.९ ० 

६५ / १ / अ 

६५ / १ / ब 

०.१३.६० 

६५ / २ 

६६/१ 

६६/२ 

०.३४.०० 

२२६/१ 

२२६/२ 

०.० ९ .५० 

२६६/३ 

२३१ 

०.०७.७० 

२३२/१ 

२३२/२ 

०.००.५० 

२३२/३ 

२३३ 

०.१३.२० 

२३४ 

०.१ ९.९ ० 

२३५ 

०.१५.४० 

२५०/१ 

२५०/२ 

०.३३.७० 


अ . क्र . 

( १ ) 

१ 

२ 

३ 

४ 


५ 


६ 

७ 

८ 


x 0 


१० 


११ 


१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

१५ 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

३६ 

२५१ 

०.००.५० 

३७ 

२५७ 

०.०२.२५ 

३८ 

२५८ 

०.२५.८० 

३ ९ 

२६० 

०.१८.५० 

४० 

२८५ 

०.१३.४५ 

४१ 

२८६/१ 

०.२५.९ ० 

४२ 

२८६ / २ 

एकूण क्षेत्र 

३.६७.४५ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव .. अलिबाग तालुक्यातील खारनई खाडीवर माणकुले - धेरंड दरम्यान मोठ्या पुलाकरिता जोडरस्ता . 

- 

प्रकल्पकार्याचे वर्णन . - पेझारी शहापूर धेरंड माणकुले रस्ता , रस्ते विकास योजना सन २००१-२१ मध्ये समाविष्ट असून , राज्यमार्ग 
दर्जाचा आहे . या योजनेतील रस्त्याचा दर्जा राज्यमार्ग क्र . ९ ० असा असून त्याची एकूण लांबी ६.०० कि.मी. इतकी आहे . अलिबाग तालुक्यातील 
खारनई खाडीवर माणकुले - धेरंड गावादरम्यान पुलाचे पोहोचमार्गाचे बांधकाम जागेअभावी करणे शक्य झाले नाही . त्यामुळे पुलाच्या पोहोच 
रस्त्यासाठी आवश्यक जमिनीचे भूसंपादन होणे अत्यंत गरजेचे आहे . 

समाजाला मिळणारे लाभ . रेवस , माणकुले व परिसरातील ग्रामस्थांना पेझारीकडे जाण्यासाठी कार्लेखिंडीमार्ग जाणेसाठी १३ कि.मी. 
इतके अंतर पार करून जावे लागते . जर पुलासाठी पोहोच रस्त्याचे बांधकाम झाल्यास हे अंतर ६ किं.मी. इतके कमी होईल . सध्या मांडवा जेट्टी 
वरून मुंबईला जाणे सोयीस्कर झाल्याने शहापूर , मोठे शहापूर , पेझारी , पोयनाड व त्या परिसरातील नागरिकांना रेवस मार्गे जाणेसाठी कार्लेखिंडीतून 
२० कि.मी. इतके अंतर जावे लागते . पण पुलासाठी पोहोच रस्त्याचे काम झाल्यास हे अंतर १० किमी इतके कमी होऊ शकते . त्यामुळे अलिबाग 
तालुक्यातील एका टोकावर असलेल्या लोकांसाठी शैक्षणिक , वैद्यकीय सुविधा व पायाभूत सुविधा प्राप्त करणे सहज सुलभ होणार आहे . 

अनुसूची- तीन 

बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

निरंक 
अनुसूची- चार 

— 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश . - अलिबाग तालुक्यातील एका टोकावर असलेल्या लोकांसाठी शैक्षणिक , वैद्यकीय सुविधा 
प्राप्त करणे सहज सुलभ होणार आहे . तसेच सदरच्या जोडरस्त्यामुळे शहापूर , मोठे शहापूर , पेझारी , पोयनाड व त्या परिसरातील नागरिकांचे 
प्रवासाचे अंतर कमी होऊन त्याचा लाभ होणार आहे . त्यामुळे महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- अ , दिनांक १७ मे २०२२ 
( असाधारण क्र . ९ १ ) अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासातून प्रस्तुत प्रकल्पास सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची - पाच 
निरंक 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उप विभागीय अधिकारी अलिबाग , उपविभाग अलिबाग यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल . 

— 

प्रशांत ढगे , 

अलिबाग , 

उप विभागीय अधिकारी अलिबाग , 

दिनांक २३ मे २०२२ . 

उप विभाग , अलिबाग . 


टिप. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 
उप संचालक भूमि अभिलेख कोंकण प्रदेश मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक ना . भू . २ / गावठाण / अधिसूचना / २०२२ / १८८२. – महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना 
१० ९ ३ / प्र.क्र .१ ९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये भूमि अभिलेख विभागाची तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे . त्याअनुषंगाने 
मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख , ( म.राज्य ) पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्र . एस . व्ही.सी.आर -४३२० / स -४ / ९ ४ , दिनांक २२ 
सप्टेंबर १ ९९ ४ अन्वये कोंकण विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली आहे . तसेच पारंपरिक पद्धतीने नगर भूमापन झालेली गावे 
परिरक्षणासाठी घेण्याचे अधिसूचना मंजुरीचे अधिकार मा . जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख ( म.राज्य ) पुणे यांनी त्यांचेकडील 
परिपत्रक क्र.गावठाण / परिपत्रक / का.वि .६०७ / प्र.क्र .०१ / २०२२ , दिनांक १० जानेवारी २०२२ अन्वये उप संचालक भूमि अभिलेख ( प्रादेशिक प्रमुख ) 
यांना दिलेले आहेत . 

जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख , ठाणे यांनी त्यांचेकडील प्रस्तावामध्ये उप अधीक्षक भूमि अभिलेख , कल्याण यांचे अधिनस्त सजा 
डोंबिवली मौजे ठाकुर्ली ता . जि . ठाणे हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे . 

त्यानूसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे सजा डोंबिवली , मौजे ठाकुर्ली , ता . जि . ठाणे हे गाव नव्याने उप अधीक्षक भूमि 
अभिलेख , कल्याण मध्ये समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . तसेच सनद फी 
रुपये २,०६,२१५ वसूल करावी . सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १७ मे २०२२ पासून होणेची आहे . 

मुंबई , 

मिलिंद चव्हाण , 
उप संचालक भूमि अभिलेख 
कोंकण प्रदेश , मुंबई . 

दिनांक १६ मे २०२२ . 


१७ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 
Office Order 

No. Admn./1366/2022.- Smt . G. P. Kawdikar , District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Sindhudurg , is granted earned leave for 03 days from 18th May 2022 to 20th May 2022 with 
permission to leave Head Quarters from 18th May 2022 B.O.H. to 21st May 2022 B.O.H. 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt . G. P. Kawdikar , is reposted as District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Sindhudurg . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Smt . G. P. Kawdikar , 
would have been continued to an officiate as District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Sindhudurg had she not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , Sindhudurg and the charge of the Court of the District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Sindhudurg and the charge of the Court of the Civil Judge ( S.D. ) , 
Sindhudurg which is already kept with her , vide office order referred to at Sr.No.3 above , shall 
remain with the undersigned . 

Smt . G. P. Kawdikar , District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , Sindhudurg is directed 
to hand over the charge of her Court to the undersigned . The District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Sindhudurg is also directed to submit joining report to this office , in view of 
provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 

S. V. HANDE , 

Sindhudurg , 

Principal District and Sessions Judge , 
Sindhudurg . 

dated the 19th May 2022 . 

भाग एक ( को.वि.पु. ) – ३ 


१८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक ससाक / १ ९९ ८ / २०२२ . – ज्याअर्थी , संघ लोकसेवा आयोग , नागरी सेवा पुर्व परीक्षा - २०२२ , दिनांक ५ जून २०२२ रोजी ठाणे शहरात 
एकूण १७ उप केंद्रावर दोन / तीन सत्रात आयोजित केली आहे . 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्रात काही ठिकाणी परीक्षा दरम्यान १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमवुन गैर प्रकार केले आहेत व परीक्षेत 
व्यत्यय आणलेले आहेत . त्याप्रमाणे उमेदवारांना नक्कल करण्यास मदत करण्याची परीक्षेस व्यत्यय आणण्याची व गैरप्रकार करण्याची शक्यता 
आहे . परीक्षा चालू असताना पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी , पोलीस अंमलदार तसेच परीक्षा केंद्रावरील संबंधित प्राधिकृत 
अधिकारी / कर्मचारी , परीक्षेस बसलेले उमेदवार यांच्या खेरीज अन्य व्यक्ती यांना उपकेंद्रावर प्रवेश करण्यास मनाई करणे व १०० मीटर परिसरात 
जमण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे . याची खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी , मी , डॉ . सुधाकर पठारे , पोलीस उप आयुक्त , विशेष शाखा , ठाणे शहर , आम्हास पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांना इएक्सएम / 
०७८३ / ५५० / एसपीएल- २ , गृहविभाग , मंत्रालय , मुंबई - ३२ , दिनांक १ मे , १ ९ ८३ अन्वये असलेले अधिकार त्यांनी कार्यालयीन आदेश जावक 
क्रमांक CP / SB / ORDERS / 87 / 2022 , dated 7th April 2022 अन्वये प्रदान केल्याने त्या अधिकाराचा वापर करून परीक्षार्थी , 
पर्यवेक्षक , परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस अंमलदार व पोलीस अधिकारी खेरीज करून परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या 
१०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर , फॅक्स सेंटर , टेलिफोन बुथ , सदरची दुकाने , सेवा बंद 
ठेवण्याबाबत व मोबाईल फोन वापर करण्यास मनाई आदेश निर्गमित करीत आहे . सदर सुचनांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर “ महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ 
माल प्रॅक्टीसेस ऍक्ट युनिर्व्हसिटी बोर्ड ऍन्ड अन्डर स्पेसिफाईड एक्झामिनेशन ऍक्ट १ ९ ८२ ” मधील तरतूदीनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात 
यावी . 

66 

सदरचा आदेश दिनांक ५ जून २०२२ रोजी सकाळी ०७-०० वाजेपासून सायं . १८-०० वाजे पर्यंत अंमलात राहील . 

मी सूचीत करतो की , या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळेच्या व महाविदयालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय 
भागात चिकटवून व आदेशाची ध्वनीक्षेपकाद्वारे जाहीर करून , प्रसिद्धी करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात . 

डॉ . सुधाकर पठारे , 

ठाणे शहर , 
दिनांक २६ मे २०२२ . 

पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा , ठाणे शहर . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ - १५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

१ ९ 

नगर विकास विभाग 

४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १ जून , २०२२ . 

अधिसूचना 

क्रमांक टिपीएस -१२१ ९ / १२४४ / प्र.क्र .१३ / २० / नवि - १२. – ज्याअर्थी , रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग प्रदेशाची प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 

66 

66 

99 

उक्त प्रादेशिक योजना ” असा केलेला आहे . ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम 
असा करण्यात आला आहे . ) च्या कलम १५ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार शासन नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना क्र . टिपीएस -१५८५ / २३०५ / 
प्र.क्र .२२६ / ८७ / नवि -१ , दिनांक २३ डिसेंबर १ ९ ८७ ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे . ) अन्वये मंजूर 
झाली असून , ती दिनांक १५ फेब्रुवारी १ ९ ८८ पासून अंमलात आली आहे 
; 

66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजना अंतर्गत मौजे कुडाळ व इतर गांवाकरीताच्या क्षेत्रासाठीचा कुडाळ झोन प्लॅन ( यापुढे ज्याचा उल्लेख 
उक्त झोन प्लॅन ” असा करण्यात आला आहे . ) महाराष्ट्र जमीन महसूल ( जमिनीच्या वापरात बदल व अकृषिक आकारणी ) नियम , १ ९ ६ ९ 
मधील नियम ४ अन्वये जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग यांनी दिनांक २७ मे १ ९९ ७ रोजी मंजूर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेच्या सिंधुदुर्ग जिल्हयामधील पर्यटन क्षमता विचारात घेऊन शासनाने अधिसुचना क्र . टिपीएस -१ ९९ ७ / 
३५५ / प्र.क्र . ९९ / नवि- १२ , दिनांक १५ ऑक्टोबर २००४ अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम २० ( ४ ) अन्वये उक्त प्रादेशिक योजनेत फेरबदल 
केला आहे आणि अतिरीक्त विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्भूत करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त झोन प्लॅनमधील जमीन वापर प्रस्तावानुसार मौजे माणकादेवी , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग येथील सर्व्हे क्र . ३६ ( जुना 
सर्व्हे क्र . ४ ९ ५ ) हिस्सा नं . ५७ ब ही जमीन ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा केलेला आहे . ) भागशः औद्यौगिक व भागशः फळबाग 
विभागामध्ये समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त जमीन औद्यौगिक व फळबाग या वापर विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करणेची विनंती संबंधित 
जमीन मालकांनी जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग कार्यालयाकडे दिनांक २६ सप्टेंबर २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे 
; 

आणि ज्याअर्थी , संबंधित जमीन मालकांची विनंती विचारात घेऊन , तसेच संचालक नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला 
घेतल्यानंतर व आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर शासनाने उक्त जमीन भागशः औद्यौगिक व भागशः फळबाग विभागातून वगळून रहिवास विभागात 
समाविष्ट करण्याबाबतची उक्त अधिनियमातील कलम २० ( ३ ) ची सूचना क्र . टिपीएस -१२१ ९ / १२४४ / प्र.क्र .१३ / २० / नवि- १२ , दिनांक 
३ सप्टेंबर २०२१ रोजी आम जनतेकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी प्रसिद्ध केली आहे , जी शासन राजपत्रात दिनांक ९ ते १५ सप्टेंबर , २०२१ 
रोजी प्रसिद्ध झाली आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे ) आणि प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने 
प्राप्त होणाऱ्या हरकती / किंवा सुचनांवर सबंधिताना सुनावणी देऊन अहवाल शासनास सादर करणेकरिता सहसंचालक , नगर रचना , कोकण 
विभाग , नवी मुंबई यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे ( यापुढे ज्यांचा उल्लेख “ उक्त अधिकारी ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

66 

66 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिकारी यांनी शासनास सादर केलेला अहवाल विचारात घेतल्यानंतर व संचालक नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
यांचा सल्ला घेतल्यानंतर तसेच आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर , प्रस्तावित फेरबदल अटीसापेक्ष मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे 
मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , शासन निर्णय , दिनांक ४ जानेवारी २०१६ नुसार सबंधित जमीन मालक यांनी उक्त जमिनीच्या वापर बदलासाठी चालू बाजार 
मूल्य दर तक्त्यानुसार येणाऱ्या जमीन दराच्या ३० % अधिमुल्य रक्कम रुपये ४,६४,४५० , सहायक संचालक , नगर रचना , सिंधुदूर्ग शाखा 
यांचेमार्फत शासन कोषागारात चलन क्र . MH00142767520223M , दिनांक ४ मे २०२२ रोजी भरणा केला आहे . 

त्याअर्थी आता , शासन उक्त अधिनियमाच्या कलम २० ( ४ ) मधील तरतुदीनुसार शासनास प्राप्त असलेल्या अधिकारान्वये प्रस्तावित 
फेरबदलास मंजुरी देत आहे आणि त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या दिनांक २३ डिसेंबर १ ९ ८७ च्या अधिसुचनेतील फेरबदलाच्या 
अनुसूचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर खालील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे . 

नोंद 

66 

रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रादेशिक योजनेमधील कुडाळ झोन प्लॅन क्षेत्रातील मौजे माणकादेवी , ता . कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग येथील सर्व्हे 
क्र . ३६ ( जुना सर्व्हे क्र .४ ९ ५ ) हिस्सा नं . ५७ ब ही जमीन भागशः औद्योगिक व भागशः फळबाग विभागातून वगळून रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट 
करण्यासाठी खालील नमूद अटीसापेक्ष मंजुरी देत आहे . सदरचा मंजूर फेरबदल सोबतच्या भाग नकाशामध्ये दर्शविण्यात आलेला आहे . 

" " 


२० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

अटी .. 

- 

( i ) एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली ( UDCPR ) मधील प्रादेशिक योजनेसाठीचे तरतुदीनुसार खुली जागा व सुविधा 
क्षेत्र विकास परवानगी वेळी सोडणे आवश्यक राहील . 

( ii ) आवश्यक पायाभूत सुविधा जमीन मालकांनी / विकासकर्त्यांनी पुरविणे बंधनकारक राहील . 

( iii ) एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदीनुसार प्रस्तावाधीन फेरबदल जमिनीच्या लगत औद्योगिक वापर 
विभागाच्या अनुषंगाने जमीन मालक / विकासकर्ते यांनी सदरच्या जमिनीमध्ये औद्यौगिक वापर विभागाच्या हद्दीपासून २३ मी . रुंदीचा बफर पट्टा 
( Segregating Distance ) सोडणे बंधनकारक राहील . 

( iv ) विभागाने दिनांक ६ मे २०१५ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निदेशासोबतच्या अनुसुची ' क ' मधील , अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका 
यांच्या विक्रीची , सुविधांच्या विकसनाशी सांगड घालण्यासाठी विहित केलेल्या अटींची पुर्तता करणे बंधनकारक राहील . 

२. सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 

३. सदर मंजूर फेरबदलाची अधिसूचना त्यासोबतच्या भाग नकाशासह खालील कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळेत व कामकाजाचे दिवशी 

एक महिन्याच्या कालावधीकरिता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ उपलब्ध राहील . 

( १ ) जिल्हाधिकारी , सिंधुदुर्ग 

( २ ) सहसंचालक , नगर रचना , कोकण विभाग , कोकण भवन , तिसरा मजला , कक्ष ३०५ , नवी मुंबई . 

( ३ ) सहायक संचालक , नगर रचना , सिंधुदुर्ग शाखा , जि . सिंधुदुर्ग . 

सदरची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आली आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

पु . म . शिंदे , 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

२१ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 1st June 2022 . 

NOTIFICATION 

No. TPS - 1219 / 1244 / C.R. - 13 / 20 / UD - 12.- Whereas , the Government in Urban Development 
Department vide its Notification No. TPS - 1585 / 2305 / C.R. - 226 / 87 / UD - 1 , dated 23rd December 1987 
( hereinafter referred to as " the said Notification " ) has Sanctioned the Regional Plan for Ratnagiri 
Sindhudurg Region ( hereinafter referred to as “ the said Regional Plan " ) as per provision Section 
15 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the 
said Act " ) , which has come into force with effect from 15th February 1988 ; 

And whereas , the Collector , Sindhudurg has Sanctioned the Kudal Zone Plan ( hereinafter 
referred to as " the said Zone Plan " ) comprising for Village Kudal and other villages from the 
said Regional plan as per provisions of section 4 of Maharashtra Land Revenue Rules , 1969 
( Conversion of Use of Land and Non Agriculture Assesment ) dated 27th May 1997 ; 

And whereas , by considering the Tourism potential of Sindhudurg District , the Government 
in Urban Development Department vide its Notification No.TPS - 1997 / 355 / C.R. - 99 / UD - 12 , dated 
15th October 2004 has Sanctioned the Modification in the said Regional Plan under section 20 ( 4 ) 
of the said Act and additional Development Control Regulations are added into it ; 

And whereas , as per land use proposal of the said Zone Plan , the land bearing Survey No. 36 
( Old Survey No. 495 ) , Hissa No. 57B of Village Manakadevi , Taluka Kudal , Dist . Sindhudurg 
( hereinafter referred to as " the said Land " ) is included in partly Industrial Zone and partly 
Orchards Zone ; 

And whereas , the land owners has requested to Collector , Sindhudurg to delete the said 
Land from Industrial Zone and Orchards Zone and to included the same in Residential Zone vide 
letter dated 20th September 2017 ; 

And whereas , considering the request of the concern land owner and after making necessary 
enquiries , Government has issued a notice No.TPS - 1219 / 1244 / C.R. - 13 / 20 / UD - 12 , dated the 3rd 
September 2021 , regarding the change of zone of the said land from partly Industrial Zone and 
partly Orchards Zone to Residential Zone under section 20 ( 3 ) of the said Act which appeared in 
Maharashtra Government Gazette on dated 09-15 September , 2021 ( hereinafter referred to as 
" the Proposed Modification ” ) and appointed the Joint Director of Town Planning , Konkan Division , 
Konkan Bhavan , Navi Mumbai as an officer to hear the suggestion / or objections which may received 
and submit his report to Government ( hereinafter referred to as " the said officer " ) ; 

And Whereas , considering the report of the said officer submitted to the Government and 
after consulting the Director of Town Planning , Maharashtra State , Pune and also making 
necessary enquiries , the Government is of the opinion that it is necessary to finally sanction the 
Proposed Modification with some conditions ; 

And Whereas , as per the Government Resolution dated 4th January 2016 , the concern land 
owner have deposited the premium amount to the Government in lieu of conversion of zone of the 
said land under the Proposed Modification of Rs . 4,64,450 to the Government , in the Government 
treasury through the Assistant Director of Town Planning , Sindhudurg Branch wide challan No. 
MH001427675202223M , dated 4th May 2022 amount @ 30 % of land value as prescribed in Current 
Annual statement of Rates . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred under sub - section ( 4 ) of section 20 of the 
said Act , the Government hereby , finally sanctions the Proposed Modification and for that purpose 
amends the Notification dated 23rd December 1987 sanctioning the said Regional Plan by inserting 
the following new entry after the last entry ; 

Entry 

“ The land bearing Survey No. 36 ( Old Survey No. 495 ) , Hissa No. 57B of Village Manakadevi , 
Taluka Kudal , Dist . Sindhudurg , is deleted from partly Industrial Zone and partly Orchards Zone 
and included in Residential Zone in Kudal Zone plan of Ratnagiri - Sindhudurg Regional plan subject 
to the following conditions . This sanctioned modification is shown on the part plan accompanying 
with this Notification . " 

भाग एक ( को . वि.पु. ) – ४ 


२२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 

Conditions. 

( i ) While getting the approval , the necessary Open space and Amenity area are required to 
provide as per the provisions of Unified Development Control and Promotion Regulations 
( UDCPR ) . 

( ii ) It is mandatory to the Land Owner / Developer to provide the necessary infrastructure 
facility . 

( iii ) The Buffer Zone ( Segregating Distance ) of 23 Meter shall be kept in the said land from 
the boundary of adjoining Industrial Zone as per the provisions of Unified Development Control 
and Promotion Regulations ( UDCPR ) . 

( iv ) The Plot / Tenement in the Layout is Sold in corelation with Development of layout 
aminities as per the conditions mentioned at Schedule " C " in the Government Directives issued 
on dated 6th May 2015 . 

2. The modification shall come into force from the date of publication of this Notification in 
the Official Gazette . 

3. The sanctioned modification as shown in the Annexure and plan appended to this 
Notification shall be available for inspection by general public during working hours on all working 
days for the period of one month in the following offices : 

( 1 ) The Collector Sindhudurg , Dist- Sindhudurg . 

( 2 ) Joint Director of Town Planning , Konkan Division , Konkan Bhavan , 3rd floor , Room 
No.305 , Belapur , Navi Mumbai . 

( 3 ) Assistant Director of Town Planning , Sindhudurg Branch , Dist- Sindhudurg . 

This Notification is also made available on the Government Website www.maharashtra.gov.in 
( Acts and Rules ) . 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

P. M. SHINDE , 

Section Officer to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ २३ 
पोलीस आयुक्तालय मिरा - भाईंदर , वसई - विरार यांजकडून 

मनाई आदेश 

क्रमांक वि.शा / टे -१३ / मनाई आदेश / २०२२-३७२१ . – ज्याअर्थी , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय 
पक्ष , सामाजिक संघटना यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , धेराव , धरणे , सभा , अतिक्रमण हटवणे तसेच दिनांक 
११ जून २०२२ रोजी संभाजी महाराज जयंती तारखेप्रमाणे या अनुषंगाने विविध कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते . 

ज्याअर्थी मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय ) , पोलीस आयुक्तालयाकडील क्रमांक पो . आ . वा . / अधि प्रदान / आदेश / 
३०/२०२० , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२० अन्वये , मा . पोलीस आयुक्त यांचे महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) 
चे वापरावयाचे अधिकार आम्हास प्रदान करण्यात आले आहेत . 

मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रातील मिरारोड , काशिमिरा , नवघर , नयानगर , भाईंदर , उत्तन , वसई , माणिकपुर , 
अचोळे , वालीव , पेल्हार , नालासोपारा , तुळींज , विरार , अर्नाळा व मांडवी असे एकूण १६ पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रामध्ये शांतता , कायदा व सुव्यवस्थ 
अबाधित राहावी , समाज कंटक व गुंड प्रवृत्तीचे इसम यांच्यावर प्रतिबंधक कारवाई करणे सोईचे व्हावे . 

त्याअर्थी , वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी , विजयकांत सागर , पोलीस उप आयुक्त , 
( मुख्यालय ) , मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १ ) व ( ३ ) अन्वये जिवित व वित्त 
सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे . 

१ . 

शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . 

२ . 

दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 

३ . 

कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 

४ . 

व्यक्तींच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 

५ . 

सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजवणे . 

६. सभ्यता अगर निती या विरूद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक प्रदर्शित करणे . 

७. पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इत्यादी कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाही . 

66 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्र घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . " 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 

१ . 

लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 

२ . 

प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 

३ . 

सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेरी येथे जमलेले लोक . 

४ . 

सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला समुदाय . 

५ . 

पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 

६ . 

सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडत असलेली ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक २ ९ मे २०२२ रोजीचे ००-०१ वाजेपासून ते दिनांक ११ जून २०२२ रोजीचे २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 

विजयकांत सागर , 

मिरा - भाईंदर , वसई - विरार , 
दिनांक २६ मे २०२२ . 

पोलीस उप आयुक्त , ( मुख्यालय ) , 
मिरा - भाईंदर , वसई - विरार पोलीस आयुक्तालय . 

भाग एक ( को.वि.पु . ) – ४ अ 


२४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ -२५ , शके १ ९ ४४ 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 

Order 

No. CP / XI ( 6 ) / L.W./702 ( 05 ) /2022.- WHEREAS , considering necessity for the preservation 
of public peace and public safety in Brihan Mumbai . I , Sanjay Latkar , Dy . Commissioner of Police 
( Operations ) , Brihanmumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub - section ( 1 ) 
and ( 2 ) of section 37 read with sub - section ( 6 ) of section 2 and sub - section ( 2 ) of section 10 of the 
Maharashtra Police Act ( Mah . XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following Act throughout 
Brihanmumbai for the period from 00-01 hours of 1st June 2022 to 24-00 hours on 30th June 2022 . 

1. ( a ) The Carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed guns , knives , 
sticks or lathis or any other article which is capable of being used for causing physical harm 
( violence ) , save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority , 

( b ) The carrying of any corrosive substance or explosives , 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles , 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures or effigies thereof , 

( e ) The public utterance of cries , singing of songs , playing of music , 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic representations , and the preparation , 
exhibition or dissemination of pictures , symbols , placards or any other object or thing which may 
in the opinion of any police officer posted in Brihan Mumbai City , offend against decency or 
morality or undermine the security of or tend to overthrow the state . 

2. If any person goes armed with any such article or carries any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition , he / she shall be liable to be disarmed or 
the corrosive substance or explosive or missile shall be liable to be seized from him / her by any 
police officer , and the article , corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited 
to the State Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government Undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc. , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 32 feet . 

4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned , 
( a ) Any investigation or legal proceedings may be instituted , continued or enforced . 

( b ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5. I further direct that this order shall be published and promulgated in Brihanmumbai by 
affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through 
loudspeakers or megaphones , as well as publishing through media of whatever form available . 
Given under my hand and Seal on this 25th day May , 2022 at Mumbai . 

SANJAY LATKAR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , 
Greater Mumbai . 


२५ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ - १५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , BRIHAN MUMBAI 
Order 

No. XI ( 6 ) / 144 / ( 03 ) /2022.- Whereas , due to the situation prevailing in the areas under the 
control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai , it is apprehended that subversive / anti - social 
elements may seek hide outs in the residential areas and there is every likelihood of breach of 
peace and disturbance of public tranquility with grave danger to human life and injury to private / 
public property on that account , 

2. And whereas it is necessary that some check should be put on landlords / tenants so that 
terrorist / anti - social elements in the guise of tenants may not cause subversive activities , riots , 
affray etc ; and that immediate action is necessary for the prevention of the same , 

3. Now , therefore I , Sanjay Latkar , Dy . Commissioner of Police , ( Operations ) , Greater 
Mumbai and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u./sec . 144 of the Criminal 
Procedure Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the Commissioner of Police Brihan Mumbai's Order 
dated 23/12/1959 u / s 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) 
do hereby order that each landlord / owner persons dealing in property business of any house / 
property which falls under the jurisdiction of Mumbai Police Commissioner who has let / sub - let / 
rent out any accommodation to any person , shall immediately furnish the particulars of the said 
tenant / tenants online on the citizen portal on www.mumbaipolice.gov.in . 

4. If the person to whom the accommodation is let / sub - let / rented out is a Foreigner , then 
the owner and the Foreigner , shall furnish his Name , Nationality , Passport details i.e. Passport 
No. , Place and date of issue , validity , Visa details i.e. Visa No. category , place and date of issue , 
validity , registration place and reason for stay in city . 

5. This order shall come into force with effect from 29/05/2022 and shall be effective for a 
period of 60 days upto 27/07/2022 ( both days inclusive ) unless withdrawn earlier . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 . 

7. As the notice cannot be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of public , through press , and by affixing copies 
on the Notice Boards of the police stations , Divisional ACSP , Zonal DCSP , Municipal Ward offices , 
and by affixing copies at Tahsil and Ward offices . 

Given under my hand and Seal on this 25th day May , 2022 . 

SANJAY LATKAR , 

Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) 
यांजकडून 

अधिसूचना 

अधिसूचना 

क्रमांक उपनि / ससं . / मुंशपुउकोमं / बी -१ / २०२ / २०२२ – याद्वारे 
अधिसूचित करण्यात येत आहे की , रणवीर सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , रणवीर सदन , तेजूकाय मेन्शन , सी . एस . नं . ३ ए , १ / 
५२ , डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग , मुंबई ४०० ०१२ नोंदणी क्रमांक 
एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी / ( टीसी ) / ११८ / २०२२-२३ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ च्या अधिनियम 
क्रमांक २४ ) यांचा कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ याचा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " 

क्रमांक आरटीजी / एसजीआर / एचएसजी / ( टीसी ) / ६४८ / २१८१ / 
२०२१-२२ / सन २०२१. – या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्री कुलस्वामिनी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या , देवरूख , मधली 
आळी , मु . पो . देवरूख , ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक क्रमांक आरटीजी / एसजीआर / एचएसजी / ( टीसी ) / ६४८ / २१८१ / 
२०२१-२२ / सन २०२१ दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ ने नोंदविण्यात 
आली आहे . 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

" 

संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदार 
संस्था " असे आहे . 

डॉ . प्रशांत सोनवणे , 

मुंबई , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , 

दिनांक २५ जानेवारी २०२२ . 

मुंबई शहर , पूर्व उपनगरे व 

संतोषकुमार पाटील , 
सहायक निबंधक , 

देवरूख , 

दिनांक २४ नोव्हेंबर २०२१ . 

कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र , 
कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 
म्हाडा , मुंबई . 

सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) 
ता . संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) 
यांजकडून 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 
झो . पु . प्रा . मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 

अधिसूचना 

, 

क्रमांक आरटीजी / एसजीआर / पीआरडी / ( एल ) / ६४७ / २०७० / 
२०२१-२२ / सन २०२१. – या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते 
की , श्रमिक कल्याण मजुर सहकारी संस्था मर्या . , कोंडगाव , ता . संगमेश्वर , 
जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक आरटीजी / एसजीआर / पीआरडी / 
( एल ) / ६४७ / २०२१-२२ / सन २०२१ , दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१ ने 
नोंदविण्यात आली आहे . 

क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१ / टे.सी . ४ / SRA / CO / OW / 
१७३११ / सन - २०२२.– सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , जय अंबे एस . आर.ए. 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , न.भू.क्र . ६ अ व ६ अ / ६ , सर्वे नं . 
२६३ पैकी , मौजे - मालवणी , ता . बोरीवली , भाब्रेकर नगर , चारकोप , 
कांदिवली ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०६७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु. एम . / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / 
टि.सी. / १३३०० / सन -२०२२ , दिनांक ४ मे २०२२ नुसार नोंदविण्यात 
आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
उत्पादक संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ कामगारांच्या औद्योगिक 
संस्था ” असे आहे . 

66 

" 

66 

संतोषकुमार पाटील , 
सहायक निबंधक , 

रत्नागिरी , 

चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

दिनांक २० ऑक्टोबर २०२१. सहकारी संस्था , संगमेश्वर ( देवरुख ) 

मुंबई , 

ता . संगमेश्वर , जिल्हा रत्नागिरी . 

दिनांक ४ मे २०२२ . 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 

झो . पु . प्रा . मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ -१५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ - 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 
झोपुप्रा मुंबई यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन- १ / टे.सी . ४ / SRA / CO / OW / 
१७३२४ / सन - २०२२.– सहनिबंधक , सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे ) , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , शिवकृपा एस . आर . ए . 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , इमारत क्र . आर ३ , न.भू.क्र . १ ९ 
बी / २ , २५ बी , २५ सी , २५ ई आणि २६ , कुरार व्हिलेज , 
ता . बोरीवली , आनंदनगरजवळ , आप्पापाडा , मालाड ( पूर्व ) , 
मुंबई ४०० ० ९ ७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टि.सी. / १३३०१ / सन 
२०२२ , दिनांक ४ मे २०२२ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ 
चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 

मुंबई , 

चेतन चौधरी , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) 
झो.पु. प्रा . मुंबई . 

दिनांक ४ मे २०२२ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , के - पश्चिम विभाग , मुंबई 
यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युके - डब्ल्यु / एचएसजी / टिसी / १६३५७ / ११८६ / 
२०२२-२३ / सन -२०२२ – उप निबंधक , सहकारी संस्था , के पश्चिम 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , आयटुक क्रिमसन 
पार्क को - ऑप हौसिंग सोसायटी लि . , सीटीएस नं . १५ , १५ ( १-२ ) 
मोग्रा व्हिलेज , अंबोली नाका , एस . व्ही . रोड , अंधेरी ( प . ) , मुंबई 
४०० ०५८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
नियम १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) ( ९ ) ( १ ) अन्वये नोंदणीकरिता 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

66 

" 

संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

नितीन दहिभाते , 

मुंबई , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के - पश्चिम विभाग , मुंबई . 

दिनांक ४ मे २०२२ . 


२५ , शके १ ९ ४४ 

२७ 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , के पश्चिम विभाग , मुंबई 
यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युके - डब्ल्यु / एचएसजी / टिसी / १६३५६ / ११८२ / 
२०२२-२३ / सन -२०२२ – उप निबंधक , सहकारी संस्था , के पश्चिम 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , रोज रॉयल 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , प्लॉट नं . ३ / एन , नुतन , जय 
भवानी माता रोड , अंधेरी ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०५८ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० नियम १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक ( २४ ) ( ९ ) ( १ ) अन्वये नोंदणीकरिता आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ 
चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

66 

66 

मुंबई , 
दिनांक ४ मे २०२२ . 

नितीन दहिभाते , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के - पश्चिम विभाग , मुंबई . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक मुंबई / एल विभाग / बी -२ / नों . अधिसूचना / सन -२०२२ / 
७ ९ ६ . – उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , पेर्पेच्युअल अपार्टमेंट को - ऑप . हौसिंग 
सोसायटी लि . , सीटीएस नं . २४ ९ / बी , व्हीलेज वॉर्ड , मायकल 
हायस्कूलच्या बाजूला , एल . बी . एस . रोड , कुर्ला ( प . ) , मुंबई ४०० ०७० , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) ९ ( १ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

" 

मुंबई , 

संभाजी निकम , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एल विभाग , मुंबई . 

दिनांक २८ एप्रिल २०२२ . 


२८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जून ९ - १५ , २०२२ / ज्येष्ठ १ ९ - २५ , शके १ ९ ४४ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ एन विभाग 
मुंबई यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ एन विभाग 
मुंबई यांजकडून 

नोंदणीची अधिसूचना 

नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू- एफ - एन / एचएसजी / ३०५ / ( टीसी ) / ९ ७७२ / 
२०२२-२३ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ 
एन विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे की , लक्ष्मी सदन 
को - ऑप . हौ . सो . लि . , प्लॉट नं . २८१ , सी . टी . एस . नं . २८१/१० , 
बी . ए . खिमजी मार्ग , दादर - माटुंगा इस्टेट , माटुंगा ( पु ) , मुंबई ४०० ०१ ९ 
ही संस्था नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एफ - एन / एचएसजी / ( टीसी ) / 
९ ७७२ / २०२२-२३ / सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) यांच्या कलम 
९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व 
उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहाभागीदारी 
संस्था ” सहकारी संस्था असे आहे . 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू- एफ - एन / एचएसजी / ३२१ / ( टीसी ) / ९ ७७३ / 
२०२२-२३ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ 
एन विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , दि विस्टा को 
ऑप . हौ . सो . लि . , सी . एस . नं . ६०५ , प्लॉट नं . ४७ , सेवरी 
वडाळा ( नॉर्थ ) इस्टेट , मानिकराव लोटलीकर नगर , माटुंगा ( पू . ) , 
मुंबई ४०० ०१ ९ ही संस्था नोंदणी क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एफ - एन / 
एचएसजी / ( टीसी ) / ९ ७७३ / २०२२-२३ / सन २०२२ महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
यांच्या कलम ९ ( १ ) आणि कलम १५४ ( ब ) ( २ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम क्र . १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था ” सहकारी संस्था असे आहे . 

66 

66 

66 

" 

मुंबई , 

अजयकुमार भालके , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एफ / एन विभाग , मुंबई . 

दिनांक १० मे २०२२ . 

मुंबई , 

अजयकुमार भालके , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एफ / एन विभाग , मुंबई . 

दिनांक ११ मे २०२२ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ एन विभाग 
मुंबई यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम - विभाग , मुंबई यांजकडून 
नोंदणीची अधिसूचना 

नोंदणीची अधिसूचना 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एफ - एन / एचएसजी / २२८ / ( टीसी ) / ९ ७७१ / 
२०२२-२३ / सन २०२२ – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ 
एन विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , गार्डन- ६ को 
ऑप . हौसिंग सोसायटी लि . गार्डन- ६ दादर - माटुंगा इस्टेट , मांन्चेंजी 
जोशी रोड , दादर ( पुर्व ) , मुंबई ४०० ०१४ ही संस्था नोंदणी क्रमांक 
एमयुएम / डब्ल्यू - एफ - एन / एचएसजी / ( टीसी ) / ९ ७७१ / २०२२-२३ / सन 
२०२२ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व ( सन १ ९ ६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम क्र . १० ( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहाभागीदारी सहकारी संस्था ” सहकारी संस्था असे आहे . 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एम / एचएसजी / ( टीसी ) / ११२४६ / २०२१ 
२२ / सन २०२२ / १२७४- उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम - विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , आकांक्षा अपार्टमेंट 
को - ऑप . हौ . सो . लि . , प्लॅट क्र . ४१७ , सी . टी . एस . क्र . १२ ९ १ व 
१२ ९ १ / १ डी . के . सांडु मार्ग , चेंबुर , मुंबई ४०० ०७१ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम 
क्र . २४ ) यांच्या कलम ९ ( १ ) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ ( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था " 
गृहनिर्माण संस्था ” असुन उप वर्गीकरण “ भाडेकरु 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

66 

" 

" 

मुंबई , 
दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ . 

डॉ . ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एम - विभाग , मुंबई . 

अजयकुमार भालके , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एफ / एन विभाग , मुंबई . 

मुंबई , 

दिनांक ४ मे २०२२ . 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


